ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSET! 
- Rural Self Employment Training 
Institutes) या योजनेकरीता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र - २०२१/प्र.क्र.१५२/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१. ग्राम विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र..१२०११//१९/२००८-5७8१%(0), दिनांक 
०७.०१.२००९. 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जी-२००११/६/२०१५-आरएल 
(Computer No.388298)-80, दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/१४७६/२०२१, दिनांक ०६ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSET! - Rural Self 


Employment Training Institutes) या १००% केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता दिनांक ३१.०३.२०२१ 


च्या आदेशान्वये रु.१०,७४,९३,७९०/- इतका निधी वितरीत केळेला आहे. सदर निधी राज्याच्या 


एकत्रित निधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन २०२१-२२ मध्ये ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था 


(RSETI - Rural Self Employment Training Institutes) या योजनेसाठी केंद्र हिस्सा (२५०१ 
g 


ए१४६) याकरिता पुरवणी मागणीद्वारे रु.१६,००,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून केंद्र हिस्सा रु.१०,७४,९३,७९०/- इतका 


निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSET! - Rural Self Employment Training 


Institutes) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१४६) याकरिता पुरवणी 


मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रु.१०,७४,९३,७९०/- (रुपये दहा कोटी चौऱ्याहत्तर 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र - २०२१/प्र.क्र.१५२/योजना-३ 


लाख त्र्याण्णव हजार सातशे नव्वद फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (B.D.S) 


द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्कम रु.१०,७४,९३,७९०/- चा खर्च "मागणी क्र.एल 3, २५०१, ग्रामविकासासाठी 


विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) 


सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(१८) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानांतर्गत ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थांना वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा १०० टक्के) 


(कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ ए१४६)" या लेखाशिर्षाखाळली सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 


वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 


करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी 


करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर 


केलेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व 


दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयातील LEA ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या केंद्र 


पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे 


स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ 


क्र.९२३/२०२१/अर्थोपाय, दिनांक १३.०८.२०२१ व अनौ.संदर्भ क्र.६६/व्यय-१५, दिनांक 


११.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र - २०२१/प्र.क्र.१५२/योजना-३ 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥१9॥[॥8.90०५.या संकेतर॑ "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१४५८४२३१२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DILIP BABASAHEB PATIL 

D | | | > DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ab277471707f6c88355be37b70bda72228df 


e36fb01c0b5f8152a6d3ad3022fa, 
pseudonym=E96D61F7FACCEE19B6196702D3E9E44 
99C95F515, 
serialNumber=6721ACA60D5973C4D26547269488F 


4F9D7C98360213C1A8CA7ECCC36B35448FF, 
cn=DILIP BABASAHEB PATIL 
Date: 2022.03.09 15:22:26 +05'30' 


(दि. बा. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
४) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
६) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
) 
) 


७) कक्ष अधिकारी (१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७ मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२,ग्राम विकास विभाग. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


